“सिल्लोड कृषी महोत्सव” आयोजन 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ७९८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे दिनांक १९ 
डिसेंबर,२०२३ रोजीचे पत्र 

प्रस्तावना :- 

दिनांक १ ते १० जानेवारी, २०२४ या कालावधीत मौजे ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद येथे 
राज्यस्तरीय “सिल्लोड कृषी महोत्सव” चे आयोजन करण्यात आले असून महोत्सवात सांस्कृतिक 
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

दिनांक १ ते १० जानेवारी, २०२४ या कालावधीत प्रकरणी मौजे ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 
येथे राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सवाचे आयोजन व त्यावरील खर्च रुपये ५०,००,०००/- (रुपये 
पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. सदरबाबतचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक 
योजनेंतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)(०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव 
(२२०५ १५०७-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ 
(२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातीळ अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ७९८/सां.का.४ 


०६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०११६५८२४०१२३ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
B A | A S A H F B AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 1 

715d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=327FE83917B9691D96F2C6AEB03B5 1A86A595CC 
| S H WA R S AWA N T AC9264923EA4CDO90FFD03E83, cn=BALASAHEB ISHWAR 

SAWANT 

Date: 2024.01.01 17:35:59 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, पहिला मजला, एम. जी. 
रोड, मुंबई ४०० ०३२. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


